वाचा :- 
१. 


राज्य अधिस्वीकृती समिती व विभागीय 
अधिस्वीकृती समिती, २०२३ गठीत 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२१/४५०/प्र.क्र.१२/कार्या-३४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: ११ जुले, २०२३. 


शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः अधिस्वी-२००७/३५३/प्र.क्र.४९/३४ 
दिनांक १९ सप्टेंबर, २००७. 


., शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः अधिस्वी -२००७/प्र.क्र.४९/३४ 


दिनांक ७ जानेवारी,२००८ व दि.७ फेब्रुवारी, २००८ चे शुध्दीपत्रक. 


| शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः अधिस्वी -२००८/२६९/प्र.क्र.४९/२४ 


दिनांक ७ मार्च, २००८. 


. शासन पूरकपत्र सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः अधिस्वी -२००८/१००६/प्र.क्र.४९/०७/ 


(भाग-२)/३४, दिनांक ३१ जानेवारी, २००९. 


. शासन शुध्दीपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक: अधिस्वी -२००९/६७६/प्र.क्र.१२३/३४ 


दिनांक ६ ऑगस्ट, २००९. 


. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः अधिस्वी -२०१५/प्र.क्र.२१९/२४ 


दिनांक १३ ऑगस्ट, २०१५ 


. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः अधिस्वी -२०१५/प्र.क्र.3१९/२४ 


दिनांक १ सप्टेंबर, २०१५. 


प्रस्तावना :- 


प्रसार माध्यमांशी संबंधित व्यक्‍तींना अधिस्वीकृती देण्यासंबंधी “महाराष्ट्र राज्य वृत्तपत्र 
व प्रसारमाध्यम अधिस्वीकृती नियम, २००७ (वितरण व नियंत्रण)”, हे उक्त संदर्भ क्रमांक १ 
येथील दिनांक १९ सप्टेंबर, २००७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विहीत करण्यात आलेले 
आहेत. सदरहु नियमावलीनुसार राज्यातील प्रसारमाध्यमांशी संबंधित पात्र व्यक्‍तींना 
अधिस्वीकृती पत्रे देण्याकरीता राज्य अधिस्वीकृती समिती व विभागीय अधिस्वीकृती समिती 
गठीत करण्याबाबत तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार समितीमधील सदस्यांची 
संख्या, सदस्यत्व पात्रता, वय व अनुभव विहीत करण्यात आले असून त्यामध्ये संदर्भाधिन 
शासन निर्णय/ शुध्दीपत्रकान्वये वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आलेली आहे. या शासन 
निर्णयानुसार उक्त संदर्भ क्र.६ येथील दि. १३ ऑगस्ट, २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
राज्य अधिस्वीकृती समितीवर २७ सदस्यांची तसेच, ९ विभागीय अधिस्वीकृती समित्यांवर ४५ 
सदस्यांची नेमणूक करण्यात आलेली होती. 

उक्त नियमावलीनुसार अधिस्वीकृती समित्यांची मुदत ३ वर्षे इतकी असल्याने दिनांक 
१३ ऑगस्ट, २०१५ च्या शासन निर्णयान्वये गठीत केलेली अधिस्वीकृती समिती दि. १२ 
ऑगस्ट, २०१८ रोजी संपुष्टात आळेली आहे. त्यामुळे नवीन राज्य अधिस्वीकृती समिती तसेच 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२१/४५०/प्र.क्र.१२/कार्या-३४ 


विभागीय अधिस्वीकृती समितीवर प्रतिनिधीत्व मिळण्याबाबत काही नावांच्या शिफारसी 
मा.विधानपरिषद सदस्य, मा. विधानसभा सदस्य, मा. राज्यमंत्री, मा. मंत्री व इतर 
मान्यवरांकडून शासनास प्राप्त झाल्या होत्या. सदरहू शिफारशींच्या अनुषंगाने राज्य 
अधिस्वीकृती समिती तसेच विभागीय अधिस्वीकृती समिती नव्याने गठीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

पुढीळ विवरणपत्रात नमुद केल्याप्रमाणे राज्य अधिस्वीकृती समितीवरीलळ २७ 
सदस्यांच्या तसेच, ९ विभागीय अधिस्वीकृती समित्यांवरील ४५ सदस्यांच्या नेमणूकीस या 
शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ” राज्य अधिस्वीकृती समिती 


l) मराठी पत्रकार परिषद (५ सदस्य) 

अ.क्र सदस्यांची नावे 
श्री. सूर्यकांत माणिकराव देशमुख, ज्येष्ठ पत्रकार, पुणे 
श्री. किरण प्रभाकर नाईक, दै. महासत्ता 
HIRE आनंदराव पाबळे, दे. सकाळ, पुणे 
श्री. शिवराज आप्पासाहेब काटकर, दै. तरुण भारत, सांगली 
श्रीमती जान्हवी विनोद पाटील, दे. पुढारी, रत्नागिरी 

(ll) महाराष्ट्र श्रमिक पत्रकार संघटना (३ सदस्य) 


LS} CK] av] AD] -O 


अ.क्र सदस्यांची नावे 

६ श्री. प्रदीपकुमार मैत्र, दै. हिंदूस्थान टाइम्स, नागपूर 
श्री. स्वप्नील अशोक बापट, दे. आज का आनंद, पुणे 
८ | at. प्रमोद भागवत बोडके, दै. सकाळ,सोलापूर 
(॥) महाराष्ट्र संपादक परिषद (२ सदस्य) 


अ.क्र सदस्यांची नावे 

९ श्री. संजय ज्ञानु मलमे, दे. नवशक्ती, मुंबई 

[| श्री. प्रकाह बापूराव कुलथे, दै.स्नेहप्रकाह व साप्ता. वल्ड सामना, 
श्रीरामपूर 


(४ इलेक्ट्रॉनीक माध्यम (२ सदस्य) 


अ.क्र सदस्यांची नावे 
| 99 | श्री. विनोद व्यंकट जगदाळे, न्यूज-२४ 
१२ | ail. राजेश माळकर, न्यूज नेशन 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२१/४५०/प्र.क्र.१२/कार्या-३४ 


() मंत्रालय व विधिमंडळ वार्ताहर संघ (१ सदस्य) 


अ.क्र सदस्यांची नावे 
१३ श्री. दिलीप सपाटे, दै. पुढारी 
(Vl) बृहन्महाराष्ट्र जिल्हा वृत्तपत्र संपादक संघ (9 सदस्य) 
अ.क्र सदस्यांची नावे 
1१४ | श्री. कृष्णा चंडीदासराव शोवडीकर, दे. श्रमिक एकजूट, नांदेड 
(VII) महाराष्ट्र दैनिक वृत्तपत्र संघटना (१ सदस्य) 
अ.क्र सदस्यांची नावे 
१५  । श्री. विजय प्रल्हाद जाधव, दै. पुढारी 


(VIII) महाराष्ट्र साप्ताहिक वृत्तपत्र संपादक परिषद (१ सदस्य) 
अ.क्र सदस्यांची नावे 
१६ श्री. उन्मेष राजाराम (राजू) पवार, संपादक, साप्ता. समाजवाद संग्राम, 
नागपूर 
(90 महाराष्ट्र शासनाद्वारे नामनिर्देशित (९--२ महिला सदस्य(११) 
Lae | sft wear तिवारी, नेटवर्क-१८ - लोकमत 
२ | Ha डोईफोडे, दे.प्रजावाणी 
3 श्री.उदय तानपाठक, दे.पुढारी 
a श्री.नंदकिशोर पाटील, दै.लोकमत 
५ श्रीमती सविता हरकरे, दे.लोकमत 
६ श्री.जयेश सामंत, दै.ळोकमत 
Fw श्री.नवनाथ दिघे, दै. दिव्य मराठी 
८ _ श्री.संजय देशमुख, दे.भास्कर 
९ श्री.यदुनाथ श्रीराम जोशी, दै. लोकमत 
| ao | श्रीमती नेहा पुरव, पत्रकार 
| ae | श्री.संजय पितळे, पत्रकार, दै.कोकण सकाळ, ठाणे 


(वरीलपैकी “मराठी पत्रकार परिषद” या संघटनेवर प्रशासक नियुक्‍त झाल्याबाबत 
धर्मादाय सह आयुक्त, पुणे यांनी कळविल्यानुसार मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी Re 
पिटीशन क्र.४५६७/२००२ मध्ये दि. २८.०८.२००२ रोजीच्या आदेशान्वये सहायक धर्मादाय 
आयुक्त, पुणे यांची मराठी पत्रकार परिषदेवर प्रशासक म्हणून नियुक्‍ती केलेली आहे. सदरचे 
प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने या संघटनेच्या सदस्यांची नियुक्‍ती मा. उच्च न्यायालयाच्या 
उक्त निकालाच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे.) 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२१/४५०/प्र.क्र.१२/कार्या-३४ 


“ब” विभागीय अधिस्वीकृती समित्या 


अ.क्र । विभाग मराठी पत्रकार । महाराष्ट्र संपादक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम | स्थानिक संघटना area नाम निर्देशित 
परिषद परिषद सदस्य 
| मुंबई श्री. दिपक श्री. विभव एकनाथ श्री. राजू विठ्ठल श्री. चंदन बन्सी श्रीमती विनया 
हनुमान कैतके | बिरवटकर सोनावणे, शिरवाळे, देशपांडे (सीएनएन) 
दै.महाराष्ट्र दिनमान । एबीपी माझा दै. पुढारी 
ठाणे वृत्तवाहिनी 
२ औरंगाबाद | श्री. अनिल श्री. अरुण एकनाथराव | डॉ.माधव गुणवंतराव | श्री. विनोद शंकर श्री. चक्रधर दळवी 
विश्वनाथराव सुरडकर, सावरगावे, काकडे, (दै. लोकमत) 
महाजन, दै. सामपत्र, साम टिव्ही. दै. पुढारी, 
दै. लोकमत औरंगाबाद औरंगाबाद 
3 लातूर श्री. श्री. अमोल fda | श्री. अझरोद्दीन श्री. ARRAS घोणे श्री.प्रल्हाद उमाटे 
विजयकुमार अंबेकर, साप्ता प्रतोद, | रमजान शेख, दै. शुभ दिन (दै. श्रमिक एकजूट) 
विश्वंभराव नांदेड न्यूज २४ 
जोशी, 
दै. सामना 
४ कोकण श्री.हर्षद श्री. श्रीकांत काशिनाथ | श्री. प्रणव प्रमोद श्री. मनोज श्री दिलीप सखाराम 
रमाकांत चाळके, पोळेकर, जालनावाला देवळेकर, 
पाटील साप्ता. सागर झी २४ तास दै. महाराष्ट्र टाइम्स | दै रत्नागिरी टाईम्स 
एक्सप्रेस, रत्नागिरी 
4 नाशिक श्री. विजयसिह | श्री. सुधीर आनंदराव = | श्री.चंदन दिलीप श्री. अभिजित श्री. किरण लोखंडे 
मोहनराव लंके, दै. लोकमत, पुजाधिकारी, कुलकर्णी, (दै. पुण्यनगरी) 
होलम, दै. अहमदनगर टीव्ही-९ मराठी दै. दिव्य मराठी, 
महाराष्ट्र टाइम्स नाशिक 
६ कोल्हापूर | श्री. गजानन श्री. सुखदेव शामराव | श्री. प्रताप राजाराम | श्री. निखील विद्याधर | श्री. समीर देशपांडे 
राजाराम गिरी, दै. पुण्यनगरी, । नाईक, पंडितराव, (दै.लोकमत) 
नाईक, ज्येष्ठ । कोल्हापूर झी २४ तास दै. सकाळ, कोल्हापूर 
पत्रकार 
७ अमरावती | श्री.राजेंद्र श्री. जयराम मंधीरमलळ | श्री. सुरेंद्रकुमार श्री.रविद्र लाखोडे, — | श्री.गोपाळ हरणे 
जगन्नाथ काळे, | आहुजा कृष्णराव आकोडे, | दै. दिव्य मराठी (दै. मतदार) 
ज्येष्ठ पत्रकार | दै. वृत्त केसरी टीव्ही९ मराठी 
८ नागपूर श्री. अविनाहा  । श्री. रमेश गणेशराव | श्री.नरेंद्र गोपाळ श्री. शिरीष नारायण | श्री. प्रफुल्ल व्यास 
पांडुरंग भांडेकर | कुलकर्णी पुरी, न्युज नेशन बोरकर, (दै. तरुण भारत) 
दै. पुण्यनगरी, | दै. पुण्यनगरी, नागपूर दै. हितवाद, नागपूर 
नागपूर 
९ पुणे श्री. हरिष वसंत । श्री. गोरख काशिनाथ | श्री. अमन सय्यद, । श्री.चंद्रसेन जाधव, । श्री.सुमित भावे 
पाटणे, तावरे, साप्ता. एएनआय दै.ग्रामोध्दार सातारा । (दै. महाराष्ट्र 
दै. पुढारी राजसत्य, कराड टाईम्स) 


२. राज्य अधिस्वीकृती समिती व ९ विभागीय अधिस्वीकृती समित्यांचे कामकाज उक्त 
संदर्भ क्र. १, २, ४, ५ व ७ येथील शासन निर्णयामधील नियमावली, अटी व aril तसेच, 


संबधित तरतूदीनुसार होईल. 
३. राज्य अधिस्वीकृती समिती आणि नऊ विभागीय अधिस्वीकृती समित्या यांचे सदस्य, 


समितीच्या बैठकांना उपस्थित राहण्याकरिता, प्रचलित नियमानुसार वर्ग-१ दर्जाच्या 


अधिका-यांना अनुज्ञेय असलेला प्रवासभत्ता, दैनिकभत्ता मिळण्यास पात्र राहतील. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२१/४५०/प्र.क्र.१२/कार्या-३४ 


प्रति, 


४. राज्य अधिस्वीकृती समिती व विभागीय अधिस्वीकृती समित्यांची मुदत हा शासन 
निर्णय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून तीन वर्षासाठी राहील. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७९/५४/.॥085॥0[॥9.900.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७१११८२८५४५९०७ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
RIMA SUBHASH " 
DUTTAROY 
(रिमा दत्तरॉय) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 
२. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


र्‌. 


१५ 


ae 


23. 


. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
. मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद . 

. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 


सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

मा.मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 

महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई 


. महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), नागपूर 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 


अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई 

सर्व संबंधित संस्था व समिती सदस्य 

उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

संचालक, (माहिती) (वृत्त व जनसंपर्क) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
संचालक, (माहिती) (प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व विभागीय उपसंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मंत्रालय, मुंबई, कोकण, पुणे, 


कोल्हापूर, नाशिक, औरंगाबाद, लातूर, अमरावती, नागपूर 
सर्व जिल्हा माहिती अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२१/४५०/प्र.क्र.१२/कार्या-३४ 


२४. संचालक, महाराष्ट्र परिचय केंद्र, अ-८ स्टेट एम्पोरियम इमारत, बाबा खडकसिंग मार्ग, नवी दिल्ली- 
११०००१ 

२५. वरिष्ठ सहाय्यक संचालक, महाराष्ट्र परिचय केंद्र, श्री.काकुले यांची इमारत, दादा वैद्य रोड, 
पणजी, गोवा. 

२६. भारतीय जनता पक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.कुटीर क्र.१, योगक्षेमसमोर, वसंतराव भागवत 
चौक, नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०० ०२० 

२७. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश कॉँग्रेस(इं) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब गाडगीळ 
मार्ग, दादर, मुंबई-४०० ०२५ 

२८. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, ठाकरसी हाऊस, जे.एन.हेरेडिया मार्ग, बॅलार्ड इस्टेट, मुंबई- ३८ 

२९. शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-४०० ०२८. 

३०. बहुजन समाज पक्ष, प्रदेश सचिव, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.जी.भवन, भूखंड क्र. ८३-ए, कलेक्टर 
कॉलनी, चेंबूर, मुंबई-४०० ०७४ 

३१. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, महाराष्ट्र समिती, ३१४, राजभवन, एस.व्ही.पटेल मार्ग,मुंबई-०४ 

३२. भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पक्ष, महाराष्ट्र समिती, जनशक्ती सभागृह, ग्लोब मिल पॅलेस, 
वरळी, मुंबई-४०० ०१३ 

३३. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, मातोश्री टॉवर, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई-४०० ०२८. 

३४. निवड नस्ती (का.३४), सामान्य प्रशासन विभाग 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


